महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद 
या कार्यालयास “ १० कंत्राटी सेवा” या 
लेखाशिर्षाखाली वर्ष २०२०-२१ साठी अनुदान 
वितरित करणेबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी २०२०प्र.क्र.११८/का-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: ०४.०२.२०२१ 


वाचा- 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक:अर्थसं- २०२०/प्रक्र. ६४/अर्थ-३, दि.१६ एप्रिल, २०२० 
2) पीठासीन अधिकारी/अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांचे पत्र, क्रमांक: 
२०२०/म.रा.वक्फ.न्या./लेखा/२०२०/३०१, दि.४ नोव्हेंबर, oo. 
३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक:पूरक- २०२०/प्रक्र.१५२/अर्थ-३, दि.२२ डिसेंबर,२०२० 
प्रस्तावना : 


महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद या कार्यालयास सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी पुरवणी 
मागणीद्वारे मंजूर असलेल्या अनुदानातून “१०-कंत्राटी सेवा” या उद्दीष्टासाठी अनुदान वितरित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 


महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद या कार्यालयासाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात पुरवणी 
मागणी द्वारे “१०-कंत्राटी सेवा” या उद्दीष्टासाठी रु.१५,०१,०००/- (रुपये पंधरा लाख एक हजार मात्र ) इतके 
अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांनी त्यांच्या संदर्भ 
क्र.२ येथील पत्रान्वये विनंती केल्यानुसार वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. ३ येथील परिपत्रकान्वये प्राप्त मान्यतेस अनुसरुन 
महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद या कार्यालयासाठी ““१०-कंत्राटी सेवा” या उद्दीष्टासाठी पूरवणी 
मागणीद्वारे प्राप्त झालेले रु.१५,००,०००/- (रुपये पंधरा लाख मात्र) इतके अनुदान अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ 
न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, 
औरंगाबाद यांनी खर्च विहित मर्यादेत राहील याची दक्षता घ्यावी. 

उपरोक्त खर्च “मागणी क्र.झेडई-१, २०५३, जिल्हा प्रशासन, (००)(१०१), आयुक्‍त (००)(०१) आयुक्त, 
औरंगाबाद, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, आस्थापना खर्च (२०५३१२५ ८), “*१०-कंत्राटी Gar” अनिवार्य” या 
उद्दीष्टाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

हा शासन निर्णय, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक:पूरक- २०२०/प्रक्र.१५२/अर्थ-३, दि.२२ डिसेंबर, 
२०२० आणि वित्त विभाग अनौ.संदर्भ क्र. २३/२०२१/व्यय-१, दि.२९.०१.२०२१ अन्वये प्राप्त मान्यतेस अनुसरुन 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी २०२०प्र.क्र.११८/का-४ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥॥9५9॥[9.90०५७.॥१या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२०४१२३३४६४८१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशा नुसार व नावाने. 


ढ Digitally signed by Mahesh Sadashiv Choukekar 
M a h es h S a d a S h IV DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Miniorities 
Development Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=965737dc18a2c1fbaf047c7a9f61259e5c65db981c8e 


C h O (1 ke ka [| aaab6c983897e53 18874, cn=Mahesh Sadashiv Choukekar 


Date: 2021.02.04 16:20:10 +05'30' 


(म.स.चौकेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद विभाग 
अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद, 
जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद, 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद. 
महाळलेखापाल१/२(लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर, 
महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर, 
उपसचिव (कोषा/प्र.१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
कार्यासन अधिकारी (का-७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


Cc “० A -0 


Cc 
ae 


निवडनस्ती/कार्यासन-४ संग्रहार्थ. 


पृष्ठरपैकी२ 


